शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 
नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व 
अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित 
तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, विद्यमान 
संस्थांच्या पत्यात बदल करणे इ. करण्यास शासन 


मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


शासन निर्णय क्र.5-६५१५३८-नाछ0)-१४०२५/११/२०२३-॥॥शा--५ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०२३. 


संदर्भ: 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/डी.फार्म./पीसीआय मान्यता/२०२३-२४/६०९, दि.२१/०७/२०२३. 

2) Decision of Executive Committee of the PCI held on 
98.09.2023, 92.04.2023, ०९.०५.२०२३,. 


प्रस्तावना :- 


१६.०७.२०२३, 


फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या परवानगीस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३- 
२४ पासून राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था सुरू करणे, 
विद्यमान विनाअनुदानित व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू 
करणे, विद्यमान संस्थांच्या पत्यात बदल करणे इ. साठी शासन मान्यता देणेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय यांनी संदर्भाधिन पत्राद्वारे त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून राज्यात विनाअनुदानित 
तत्वावर औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांची नवीन संस्था सुरू करणे, विद्यमान विनाअनुदानित व 
अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, विद्यमान संस्थांच्या 
नावात बदल करणे याबाबत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार सोबत जोडण्यात 
आलेल्या Annexure A ते ७ मध्ये नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्यानुसार खालील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र (| तपशिल एकूण 
संस्था/अभ्यासक्रम 
ha Annexure-A | राज्यात विनाअनुदानित तत्वावर औषधनिर्माणशासत्र पदविका ०२ 
अभ्यासकमाची नवीन संस्था सुरू करणे. 
2. | Annexure-B | विद्यमान संस्थांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र ०२ 
पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे. 
३ Annexure-C | विद्यमान संस्थांच्या पत्यात बदल करणे शिका आणा १ 


अटीव शार्ती - 


वः 
२. 


षु. 


१०, 


११ 


१२. 


43. 


१४. 


१५ 


es 


१६. 


सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे 
मर्यादित राहील. 

शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद/ फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी 
दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच 
संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची संलग्नता घेणे 
आवड्यक आहे. 

फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडीया, नवी दिल्ली यांच्या मानकाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा पुर्ण करुन देण्यास संस्था 
पुर्णपणे जबाबदार राहील असे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवऱ्यक ते प्रक्रिया शुल्क व संचीत 
ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या Waar 


नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

अभ्यासक्रमांची शुल्क निश्चिती शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ शासनाने वेळोवेळी 
निर्देशीत केलेल्या प्राधिकरणामार्फत विहीत करण्यात येईल. 

शुल्क नियामक प्राधिकरण/झ्ासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या प्रधिकरणामार्फत विहित केलेल्या शिक्षण 
शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन 
(प्रोहिबिशान ऑफ bites फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे नियुक्‍त 


करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते 
इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 
संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/फार्मसी 
कौन्सिळ ऑफ इंडिया यांचे मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 
पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आव्यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल व संबंधित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा 
महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या जातील. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे reat व महाराष्ट्र प्रोहिबिहान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व संबंधित 


विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे शासनाने विहीत केलेले नोंदणी शुल्क 
अदा केलेले नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ते वसूल करावे. या शासन 
मान्यतेनुसार नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ च्या प्रवेश प्रक्रियेत करण्याची 
कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्वरीत करावी. 


oa 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०११४३९१४३२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ANITA PRAMOD TUMMULWAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ANITA Dice o=GOVERNVENTOF MAHARASHTRA 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4a2a38bd321 9cb07837653760d3739e6459 


Pp R A M O D 09¢87e1f590a4c48ac5be90246e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=39B0AF455329387CB15636BD364384 
37C8ADACC592042C2DF9B77B499001996D, 

TU M M U LWA R cn=ANITA PRAMOD TUMMULWAR 
Date: 2023.08.01 14:44:26 +05'30' 

(अनिता तुम्मुलवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ., 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई., 


. संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. संबंधित संस्था., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१., 


. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब 


मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२., 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 


दिल्ली., 


१०.विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


रिसर्च बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) कॅम्पस,विहार 
OH पवई, मुंबई - Yoo ०८७, 


११.निवड नस्ती/तांशि-५. 


शासन निर्णय H.E-651538-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5), दि :- 01 ऑगस्ट, 2023. 


Annexure - A 


List of New D. Pharmacy (Un-aided) Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Institute Name and Address | Institute Institue 
Status Autonomy 
(Aided/ Status 
Un-aided) 


RS. Patil College of 
Pharmacy, Khelbabuji-444705 Autonomous 


Dr. Narayanrao Chate College 
of Pharmacy, Chapoli-413513. Autonomous 


District Name 


Region Program 
Name Name 


Amravati Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 
Aurangabad |Post H.S.C. 
Diploma in 


Pharmacy (D. 


Pharm) 


1of1 


Board/ 
University 


Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 
Maharashtra 
State Board 
of Technical 
Education 


Course 
Name 


Pharmacy 


Course 
Status 


Un-aided 


Intake 
Approved 
by PCI 
A.Y. 2022- 
23 


Intake 
Approved 
by PCI 
A.Y. 2023- 
24 


Remark 


New D. 
Pharmacy 
Institute 


New D. 
Pharmacy 
Institute 


शासन निर्णय o.E-651538-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5), दि :- 01 ऑगस्ट, 2023. 
Annexure - B 
List of New D. Pharmacy Course (Un-aided) in Existing Institutes, Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Institute Institue Program Course Course 
Status Autonomy Name Board/ Name Status 
(Aided/ Status University 

Un-aided) 


1 5206 | PCI- |Kisan Vidya Prasarak Un-aided |Non- Dhule Nashik Maharashtra Un-aided New Course 
1131 |Sanstha's Institute Of Autonomous State Board D. Pharmacy 
Pharmacautical Education, a . {of Technical 
Boradi, Tal. Shirpur, Dist. Education 
Dhule-425428 
2 4665 | PCI- |Adarsh Institute of Pharmacy, i Nagpur Nagpur Post H.S.C. |Maharashtra |Pharmacy |Un-aided New Course 
7988 |Nagpur-440009. Autonomous Diploma in State Board D. Pharmacy 
Pharmacy (D. jof Technical 
Pharm) Education 


1of1 


शासन निर्णय .E-651538-HTED-14025/11/2023-MHT-TE-5), दि :- 01 ऑगस्ट, 2023. 
Annexure - C 
List of Change Address/ Locaton of D. Pharmacy Institute (Un-aided), Approved by PCI from A.Y. 2023-24. 


Institute Name Old Address of the Institute New Address of the Institute 


Krishna Charitable Trusts, Krishna Hospital Campus, Dhebewadi Road, 144/B, Dhebewadi Road, At Post Malkapur, Tal. Karad, Dist. 


Krishna College of Pharmacy |Malkapur, Karad(V), Satara (D), Maharashtra |Satara, Malkapur(V), Karad (M), Satara (D), Maharashtra (S)- 
(S)-415539. 415539. 


1१०01 


